महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:-इएसटी-१०२०/प्र.क्र.७५/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ ऑक्टोबर, २०२०. 


विषय :- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील "सांख्यिकी अधिकारी/ 
संशोधन अधिकारी, गट - "ब" (राजपत्रित)" या संवर्गातील पदावर 
नामनिर्देशानाद्वारे नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांना एदतर्थ मंडळाचे 
परिक्षेसाठी मराठी व हिंदी भाषेची सुट देणेबाबत. 
संदर्भ:- नियोजन विभाग शासन आदेशा क्र:ःनामनि-१२१८/प्र.क्र.०५/का-१४२७, 
दिनांक १२/०२/२०१९ 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील" सांख्यिकी अधिकारी/ संशोधन अधिकारी, 
गट- "ब" (राजपत्रित)" या संवर्गातील पदावर संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये नामनिर्देशनाद्वारे, नियुक्‍ती 
झालेल्या उमेदवारांना भाषा परिक्षा विहीत मुदती त उत्तीर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 
२. अर्थव सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील "सांख्यिकी अधिकारी/ संशोधन अधिकारी, 
गट- "ब" (राजपत्रित)" संवर्गात नियुक्‍त खालील अधिका-यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा मराठी (उच्चस्तर) 
व हिंदी/हिंदी-संस्कृत या विषयांसह उत्तीर्ण केली आहे.यास्तव त्यांना, सामान्य प्रशासन विभाग शासन 
अधिसूचना क्रमांक: मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० डिसेंबर, १९८७ व सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक: हिंभाप-१०८३/१४४८/वीस, दिनांक १ डिसेंबर, १९८४ मधील तरतुदींनुसार 
एतदर्थ मंडळाची मराठी भाषा परीक्षा व हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. ' संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी यांचे नाव 


१. श्री. अतुल राजाराम चव्हाण 


श्रीमती रुचिता मंगेश पंगेरकर 


२ 
३. श्री. वैभव सुरेश देशमुख 
४ 


श्री. उदय हिम्मतराव पवार 


५. श्री. सुचित रामचद्र वंजारे 


६. श्री. स्वप्निल दत्तात्रय खोराटे 


७. श्रीमती शलाका सुर्यकांत सुर्यवंशी 


८. श्री. निखिल गजानन बासटवार 


९. श्रीमती श्वेता बबन झंजाड 


_१०.| ०. श्री. संबण्णा मुत्यम रचावाड 
qq. श्रीमती शीतल दिलीपराव अस्वले 


१२. श्री. श्रीकांत नागोराव जावरकर 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२०/प्र.क्र.७५/का.१४२७ 


अ. क्र. ' संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी यांचे नाव 


१३. श्री. विनोद गुरूदास धनगर 


१४. श्री. संग्राम जगन्नाथ पवार 
१५. श्रीमती वैशाली भरत मरकळे 
१६. श्रीमती पूजा संदीप पाटील 


१७. श्रीमती रागिणी गुणवंतराव लांजेवार 


१८. श्रीमती बबीता अर्जून चव्हाण 


१९. श्रीमती रूपाली मनोहर कुकडकर 


Qo, श्री. रुपेशकुमार भूरदास राऊत 


२१. श्री. रमेश संन्याशी पेरगु 


२२. श्री. मनोज बबन सयाजीराव 


२३. श्री. सुभाष शंकरराव कुमरे 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेश उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२११२१०५७४११६ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlek 
DN: c=IN, vernmen rashtra, ou=Planning 


Tushar Purushottam ण ल 


\dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c8 


1 51babace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar Purushott 
Hirlekar hile " 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना सूचित करण्यात येते की, संबंधित अधिकारी कार्यरत असलेल्या कार्यालयाच्या 
कार्यालय प्रमुखांना याबाबतची उचित नोंद सेवापुस्तकात घेण्याबाबत कळविण्यात यावे. 
२) संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 
३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


